पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहर सीसीटीव्ही 
प्रकल्पासाठी सल्लागार म्हणून मे.पीडब्ल्युसी या 
कंपनीला मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-३६१६/प्र.क्र.9७६/भाग-७/पोल-३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
दुसरा मजला, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : २ ऑगस्ट, २०२३. 


वाचा : 


१. शासन निर्णय, माहिती व तंत्रज्ञान विभाग क्र. 9७%)-मातंस ०८०/४/२०१४-0/० Directorate of IT- 
DIT (MH), दि.०१.०७.२०१४. 

२. झासन निर्णय, गृह विभाग क्र. गृहआ २०१५/प्र.क्र.२३०/आस्था-२, दि.२०.५.२०१५. 

३. शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. सीसीटी ३६१५/प्र.क्र.९३/पोल-३, दि.२९.५.२०१५. 

४. शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.सीसीटी ३६१६/प्र.क्र.७६/भाग-१/पोल-३, दि.२५.७.२०१६. 

५. शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.सीसीटी ३६१६/प्र.क्र.७६/भाग-१/पोल-३, दि.२८.९.२०२२. 

६. शासन निर्णय, माहिती तंत्रज्ञान विभाग क्र. GAD ATA 020/8/2098-0/0, दि.०९.०५.२०१९. 

७. झासन परिपत्रक, माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय, No. GAD-IT 080/4/2014-0/0, 


Directorate of IT DIT (MH) Dt. 24.4.2023 
८. गृह विभाग, उच्च स्तरीय शक्‍ती प्रदत्त समितीच्या (HPC) दि.२५.५.२०२३ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 


प्रस्तावना : 

पुणे व पिंपरी चिंचवड शहर सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी सल्लागार म्हणून मे. पीडब्ल्युसी कंपनीची शासन 
निर्णय, गृह विभाग समक्रमांक दि.२९.०५.२०१५ अन्वये दि.३०.०४.२०१६ पर्यंत नेमणूक करण्यात आली होती. 
तद्नंतर शासन निर्णय, गृह विभाग समक्रमांक दि.२५.०७.२०१६ अन्वये दि.३१.१०.२०१६ पर्यंत, शासन निर्णय, 
गृह विभाग दि.०५.०६.२०१७ अन्वये दि.३०.०६.२०१७ पर्यंत, शासन निर्णय, गृह विभाग दि.२५.०७.२०१७ अन्वये 
दि.३०.०६.२०१८ पर्यंत, शासन निर्णय, गृह विभाग दि.१३.१२.२०१८ अन्वये दि.३०.०६.२०१९ पर्यंत, शासन 
निर्णय, गृह विभाग दि.२३.१०.२०१९ अन्वये दि.३०.१०.२०२० पर्यंत, शासन निर्णय, गृह विभाग दि.११.०६.२०२१ 
अन्वये दि.३०.०६.२०२१ पर्यंत, शासन निर्णय, गृह विभाग दि.२४.११.२०२१ अन्वये दि.३१.१०.२०२१ पर्यंत, शासन 
निर्णय, गृह विभाग दि.०२.०२.२०२२ अन्वये दि.३१.०१.२०२२ पर्यंत, शासन निर्णय, गृह विभाग दि.०९.०५.२०२२ 
अन्वये दि.३०.०४.२०२२ पर्यंत व शासन निर्णय, गृह विभाग दि.२८.९.२०२२ अन्वये दि.३१.०३.२०२३ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहर सीसीटीव्ही प्रकल्प कार्यान्वयन कालावधी दरम्यान 
शासन व पोलीस प्रशासनास तांत्रिक सहाय्य करण्यासाठी सल्लागारांची आवऱ्यकता आहे. त्यानुषंगाने 
दि.२५.५.२०२३ च्या उच्च स्तरीय शक्‍ती प्रदत्त समितीच्या बैठकीमध्ये मे. पीडब्ल्युसी कंपनीला पुणे व पिंपरी- 
चिंचवड शहर सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी सल्लागार म्हणून मुदतवाढ देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 
त्यानुसार शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय :- 


उच्च स्तरीय शक्‍ती प्रदत्त समितीच्या दि. २५.५.२०२३ रोजीच्या बैठकीतील निर्णयानुसार पुणे व पिंपरी 
चिंचवड शहर सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी सल्लागार म्हणून मे. पीडब्ल्युसी कंपनीच्या एका व्यवस्थापकीय 


झासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-३616/प्र.क्र.76/भाग-7/पोल-३ 


सल्लागारास व एका वरिष्ठ सल्लागारास फेज-१ साठी प्रकल्प निरीक्षण उपक्रम आयोजित करण्याकरीता )To 
conduct Project monitoring activities for Phase-1( दि.०१ एप्रिल, २०२३ तेदि१ g A, 2023 पर्यंत तसेच 
एका वरिष्ठ सल्लागारास फेज २-च्या RFP च्या प्रसिध्दीनंतर (After the publishing of the Phase 2 RFP) ते दि. 
१९ सप्टेंबर, २०२३ पर्यंत माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र .GAD-IT 080/4/2014-0/0, 
Directorate of IT DIT (MH), Dt. 24.4.2023 नुसार मुदतवाढ देण्यात येत आहे . 
2. उपरोक्त सल्लागारांना देण्यात येणारे मानधन व इतर भत्ते माहिती व तंत्रज्ञान विभागाच्या संदर्भ क्रमांक ६ 
येथे नमुद दि.०९.०५.२०१९ व संदर्भ क्र. ७ येथे नमूद दि. २४.४.२०२३ च्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार देय 
राहील 
३. सर्व सल्लागारांना देण्यात येणारे मानधन हे दरमहा-प्रती व्यक्‍ती (Man-Month) तत्वानुसार असेल. सर्व 
सल्लागारांचे दरमहा देयके शासनास सादर करतांना सल्लागारांनी महिन्याच्या कालावधीत केलेल्या कामाचा 
तपशील / अहवाल शासनास पोलीस आयुक्त, पुणे हाहर यांचेमार्फत सादर करणे आवश्‍यक आहे. 
४. पुणे सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी नेमण्यात आलेल्या सल्लागारांच्या मानधनाबाबतचा खर्च पोळीस 
महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या अधिनस्त असलेल्या "२०५५-पोलीस, (००) १०९, जिल्हा पोलीस, (००) 
(०१) जिल्हा पोलीस बल, १३, कार्यालयीन खर्च (२०५५ ०१६८)" या लेखाशिर्षाखाली उपलब्ध अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 
कि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०८०२१७४१५८९१२९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by RUPALI SANJOG KABARE 
GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 


DEPARTMENT, 
2.5.4.20=825ec39543f0d33deccec30fécaS4b1adc430443ef 


'55f07e98dc173423779d, postalCod 
‘Maharashtra, 


KA B A R E serialNumber=5CB43A03D973FF96AABBFO2A74864A4681 
399FE663D8FBDE0441 AS96BEB3ACDD, cn=RUP, 
SANJOG KABARE 
Date: 2023.08.02 17:43:18 +05'30' 


(रुपाली कबरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. प्रधान सचिव, माहिती व तंत्रज्ञान, मंत्रालय, मुंबई. 
७. पोळीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
८. पोळीस आयुक्त, पुणे. 
९. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
१०. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
११. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१२. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 
१३. निवडनस्ती, पोल-३ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


